ग्रामीण रुग्णालय,उमरेड, नरखेड, कुही, 
कळमेश्वर, भिवापूर, पारशीवनी, काटोल व 
देवलापार जि. नागपूर येथे पुरविण्यात 
आलेल्या कंत्राटी वाहन चालक सेवेचे प्रलंबित 
देयके अदा करण्यास परवानगी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.२१४/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २२ ऑक्टोंबर, २०२१. 


वाचा : 
१) सह संचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालय (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- 
ससंआसे/राज्यस्तर/कक्ष-३/टे-९/जिरुनागपूर/कंवाचास/प्रलंबित देयक/मंजुरी/१०९७५- 
७७/२१ दि. .०७.२०२१ 
प्रस्तावना : 
ग्रामीण रुग्णालय, उमरेड, नरखेड, कुही, कळमेश्वर, भिवापूर, पारशीवनी, काटोल व 
देवलापार जि. नागपूर येथे पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी वाहन चालक सेवेची माहे एप्रिळ,२०१८ ते 
फेब्रुवारी, २०१९ या कालावधीतील प्रलंबित देयके अदा करण्यास कार्येत्तर मंजुरी देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. या बाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय: 

ग्रामीण रुग्णालय, उमरेड, नरखेड, कुही, कळमेश्वर, भिवापूर, पारशीवनी, काटोल व 
देवलापार जि. नागपूर येथे पुरविण्यात आलेलेल्या कंत्राटी वाहन चालक सेवेची माहे एप्रिल,२०१८ ते 
फेब्रुवारी, २०१९ या कालावधीतील मे. स्नेहल सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या. तुमसर जि. 
भंडारा या पुरवठादाराचे रु.१०,६५,२५४/- इतक्या रक्कमेचे प्रलंबित देयके अदा करण्यास कार्येत्तर मंजुरी 
देण्यात येत आहे. 


१) यापूर्वी देण्यात आलेल्या कार्यरंभ आदेशातील व करारातील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन 
करण्याची जबाबदार संबंधित अधिकाऱ्याची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.२१४/आरोग्य 3 


२) सदर प्रलंबित देयके अदा करतांना वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचना/शासन 
निर्णय/परिपत्रके/नियम यांचे काटेकोरपणे पाळन करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्याची 
राहील. 


३) सदर देयके योग्य असल्याची तसेच प्रलंबित देयके दुबार अदा करण्यात आले नसल्याची 
खातरजमा करुनच अदायगी करण्यात यावी. याबाबतची जबाबदारी क्षेत्रिय कार्यालयाची 
राहील. 


४) सदर खर्च मागणी क्रमांक आर-१, २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य २२१० ०४१३ 
(१०-कंत्राटी सेवा ) यामधून भागविण्यात यावा. 


२. शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. 30/2093 विनियम, भाग-२ दि. १७ एप्रिल, २०१५ चे 
परिशिष्ट वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग - पहिला,उपविभाग - एक मधील अनुक्रमांक ६, 
नियम क्र. ४० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार व त्यात नमुद 
अटीची पुर्तता करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर "थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११००७१२२५०४१०१७ असा आहे. आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


7 Digitally signed by Roshani 
Ros h a al | Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | nN e 5 h Maharashtra, O = 


Government Of 
Maharashtra, OU = Public 
Kad am Health Department 
. Date: 2021.10.22 17:39:23 
Patil +05'30' 


(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त आरोग्य सेवा, तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.२१४/आरोग्य ३ 


५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नागपूर. 
. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नागपूर. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. नागपूर. 
८. वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, उमरेड, नरखेड, कुही, कळमेश्वर, भिवापूर, 
पारशीवनी, काटोल व देवलापार 
९. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


